दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम, २०१६ नुसार वस््रोद्योग 
आयुक्तालय, नागपूर व आयुक्तालयाच्या अधिनस्थ 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्रशासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १६ जून, २०२१ 
वाचा- १) दिव्यांग व्यक्‍ती अधिनियम, २०१६ 
2) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ ची 
अधिसूचना 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२० 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ 
५) दिव्यांगांसाठी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.५८/२०२१ प्रकरणी दिनांक २८ 
जानेवारी, २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या दिनांक २२ 
फेब्रुवारी, २०२१ च्या बैठकीचे इतिवृत्त 
प्रस्तावना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ७ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क 
अधिनियम, २०१६ मधील कलम 33 नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. 
यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी 
प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती केळेळी गट-अ ते गट-ड मधील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, san पदांची पदनामे जरी 
भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित राहतील अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाने दिनांक २ फेब्रुवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दिनांक ४ जानेवारी, २०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात 
आलेल्या पदांमध्ये या विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-क संवर्गातील वरिष्ठ पणन अधिकारी, यंत्रमागदेशाक व 
carat निरिक्षक ही पदे सुनिश्चित करण्यात आलेली नाहीत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई रिट याचिका (स्टँप) 
क्र.५८/२०२१ प्रकरणी दिनांक २८ जानेवारी, २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदे 
सुनिश्चित करण्याकरिता तज्ञ समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. 


दिव्यांगांसाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्यासाठीच्या तज्ञ समितीच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 
झालेल्या बैठकीत समितीने या विभागाच्या अधिपत्याखालील TAT आयुक्तालय, नागपूर येथील गट-क संवर्गातील 
दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्याबाबत शिफारस केली असून त्यानुषंगाने सदर पदे सुनिश्चित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


शासननिर्णय 

या विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-क संवर्गातील वरिष्ठ पणन अधिकारी, यंत्रमागदेशक व वस्रनिर्माण 
निरिक्षक ही पदे या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगांसाठीच्या नवीन प्रवर्गासह विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥18॥8195919.9०५.॥॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१६१५३०२७४१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gauri Rahul Mhaske 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co Operation 
a (1 a a h (1 Marketing and Textile Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e3b06f24c3c5bb026c4 14c42f865f39144c21fb0f8c3a6 


9c8e6e8dc2c5bb9ddd, 
serialNumber=b018ba858dd6b20cc7a84fébc86a86d6a6e9ac3 
ac56c5dbfcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 
Date: 2021.06.16 15:40:33 +05'30' 

(गौरी रा. म्हस्के ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/ विधानसभा), विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (qatar), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर 

१२. आयुक्‍त (दिव्यांग कल्याण), ३ चर्च रोड, पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२/ टेक्स-२, दिनांक १६ जून, २०२१ सोबतचे विविरणपत्र-अ 


अ.क्र पदनाम शारिरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्य Lo | 
| वरिष्ठ पणन अधिकारी |S, ST, W, 9, | 8) LV सदरचे पद THAT आयुक्तालय, नागपूर यांचे | वरिष्ठ पणन अधिकारी, गट- 
गट-क RW, SE, H, C b) D,HH आस्थापनेवरील असून पदाला स्वतंत्र असे अधिकार | क या पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
c) OL, ७, 0७, DW नाहीत. पदाची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत:- कर्तव्ये लक्षात घेता सोबतच्या 
d) ASD (M), SLD, MI १) राज्य शासन पुरस्कृत योजनेअंतर्गत | दिव्यांग प्रवर्गामधील 
e) MD involving a to d above दृष्टांक निर्धारीत करणे. उमेदवार योग्य त्या 


२) शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाशी । सॉफ्टवेअर, साधने व 
हातमाग कापड मागणी व पुरवठा याबाबत | उपकरणांच्या सहाय्यासह 
पत्रव्यवहार करणे. ग्राह्म धरणेत यावा. 

३) विणकर सेवा केंद्राच्या कामकाजाचा 
आढावा, सामान्य समिती सभा, प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाबाबत कार्यवाही व पत्रव्यवहार 
करणे. 

४) बुनकर सेवक यांचे योजनाबाबत कार्यवाही 
व पत्रव्यवहार करणे. 

५) संबंधित विषयाचे तक्रार अर्ज, विधानसभा/ 
विधानपरिषद/ लोकसभा/ राज्यसभा/ 
महाळलेखाकार/लोकलेखा समिती इ. 
बाबतची कार्यवाही व पत्रव्यवहार करणे. 

६) यंत्रमाग संस्थांचे आर्थिक प्रकरणांची 
छाननी करणे. 

0) विविध योजनांतर्गत यंत्रमाग संस्थांना 
मार्गदर्शन करणे. 

८) वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशानुसार हातमाग 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


8) 


संस्थांच्या/ यंत्रमाग संस्थांच्या चौकशी व 
तपासणी यासंबंधीची कामे इ. 

वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार 
कार्यालयीन कामे करणे. 


2. यंत्रमागदेठाक 
गट-क 


5, 8581, WG ४3), 


RW, SE, H, C 


a) LV 

b) D,HH 

c) OL, OA, LC, DW 

d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving a to d above 


सदरचे पद वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे 
आस्थापनेवरील असून पदाला स्वतंत्र असे अधिकार 
नाहीत. पदाची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत:- 


१) 


यंत्रमाग संस्थांचे सभासदांना मार्गदर्शन 
करणे, त्यांना उत्पादनासाठी विणकाम 
प्रक्रियेसाठी तयारी तसेच यंत्रमाग व त्यांचे 
भाग यांचे उभारणीसाठी मदत व सहकार्य 
करणे, त्याचप्रमाणे संस्थेला भेट देवून 
कार्यालयाकडे अहवाल सादर करणे. 
यंत्रमागाची व्यवस्थित उभारणी झाली किंवा 
नाही याबाबत पाहणी करणे. 

यंत्रमाग संस्थांना वेळोवेळी भेटी देवून 
त्यांना उत्पादनासाठी मार्गदर्शन करणे व 
यंत्रमाग बंद राहणार नाहीत व त्यास योग्य 
तांत्रिक मार्गदर्शन मिळेळ याकडे लक्ष 
पुरविणे. 

रुपांतरित योजनेंतर्गत असलेली यंत्रमाग 
बंद राहणार नाहीत व त्यास योग्य तांत्रिक 
मार्गदर्शन मिळेल याकडे लक्ष पुरविणे. 
विणकामपुर्व प्रक्रियेसाठी यंत्रमाग संस्थांना 
मार्गदर्शन करणे. 

उत्पादनासाठी मार्गदर्शन करणे तसेच 
उत्पादित मालाला डिझाईन्स व पॅटर्नप्रमाणे 


यंत्रमागदेशक, गट-क या 
पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
कर्तव्ये लक्षात घेता सोबतच्या 
दिव्यांग प्रवर्गामधीळ 
उमेदवार योग्य त्या 
सॉफ्टवेअर, साधने व 
उपकरणांच्या सहाय्यासह 
ग्राह्म धरणेत यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


आवड्यकतेनुसार सल्ला देणे. 

कापड उत्पादनाचा दर्जा तपासणे तसेच 
उत्पादनातील दोष निवारणे करणे, 
वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे. 

यंत्रमाग संस्थांसाठी विहित केलेल्या 
नमुन्यात उत्पादनाबाबत सांख्यिकीय 
माहिती गोळा करणे. 

यंत्रमागाबाबत सर्वेक्षण करणे, प्रत्यक्ष 
पाहणीनंतर अहवाळ देणे व कॉटन 
टेक्सटाईल्स Hels अँक्ट, १९८५ च्या 
तरतुदीनुसार कार्यवाही सुचविणेबाबत 
अहवाल सादर करणे. 


१०) वरिष्ठांचे तसेच तांत्रिक सहाय्यक (यंत्रमाग) 


यांचे सूचनेनुसार यंत्रमाग संस्थांबाबत 
कामकाज करणे व वरिष्ठांनी वेळोवेळी 


दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे. 
= वस्रननिर्माण निरिक्षक 5, ST, W, ७, | & LV सदरचे पद THM आयुक्तालय, नागपूर यांचे | catty निरिक्षक, गट-क 
गट-क RW, SE, H, ७ ७) D,HH आस्थापनेवरील असून पदाला स्वतंत्र असे अधिकार | या पदाच्या जबाबदाऱ्या व 
c) OL, ७, 0७, DW नाहीत. पदाची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत:- कर्तव्ये लक्षात घेता सोबतच्या 
d) ASD (M), SLD, MI १) हातमाग विणकर सहकारी संस्थांना हत्यारे | दिव्यांग प्रवर्गामधीळ 
8) MD involving a to d above अवजारे खरेदीसाठी मार्गदर्शन करणे. | उमेदवार योग्य त्या 
त्यानुसार संस्थांना भेट देवून | सॉफ्टवेअर, साधने व 
कार्यालयाकडे अहवाल सादर करणे. उपकरणांच्या सहाय्यासह 
२) सुधारित हत्यारे अवजारेबाबतची आर्थिक | ग्राह्म धरणेत यावा. 
प्रकरणे व त्यांची छाननी करणे. 
३) सुधारित हत्यार अवजारे संस्थांनी विकत 


घेतलेली कामात आणली अथवा नाहीत व 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


4) 


त्याबाबत सभासदांना लाभ मिळावा याची 
खात्री करणे तसे हत्यारे अवजारासाठी 
मंजूर झालेल्या रकमेचा विनियोग त्याच 
कामासाठी करवून घेणे याकडे लक्ष 
पुरविणे. 

सुधारित हत्यारे अवजारे यांचे सहाय्याने 
विणकामपूर्व प्रक्रिया व पश्चात प्रक्रिया 
याबाबतचे प्रात्यक्षिक दाखविणे, अहवाल 
सादर करणे. 

नवीन डिझाईन्स सुधारित अवजारानुसार 
उत्पादनासाठी देणे तसेच बाजारपेठेच्या 
मागणीनुसार व नवीन डिझाईन्स देणे, 
विणकरांना उत्पादनाबाबत सहाय्य व 
मार्गदर्शना करणे तसेच अपरंपरागत 
वाणासाठी त्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे 
(प्रोत्साहन देणे) 

माग तसेच हत्यार अवजारे यांची वेळोवेळी 
आवड्यकतेनुसार दुरुस्ती करवून घेणे. 
हातमाग कापडाचा दर्जा तपासणे तसेच 
मागावर उत्पादन योग्यरित्या होईल व 
दर्जाचे प्रमाणे वाढेळ याकडे लक्ष देणे व 
अहवाल सादर करणे. 

हातमाग संस्थांकडे असलेली रंगणीगृह 
योग्यरित्या व व्यवस्थित चालतील याकडे 
लक्ष देणे. 

हातमाग कापडाचे कॉस्टींग (किंमत) 
प्रतिमीटर काढणे व कापडाचा दर्जा 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


वाढविणे तसेच दिलेल्या सुचनाबाबत 
अहवाल सादर करणे. 

१०) हातमाग योजनेंतर्गत वरिष्ठामार्फत देण्यात 
येणाऱ्या कामाची अंमलबजावणी करणे. 

११) हातमागाचे सर्वेक्षण करणे यासंबंधित 
कामकाज करणे, हातमाग नोंदणीबाबत 


अहवाल सादर करणे 
१२) वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार 
काम करणे. 
Abbreviations 
5.४०. = sid No. Abbreviation Long Form 
1 5 Sitting 
2 ST Standing 
3 Ww Walking 
(4 | ॥:॥ाााााााा Bending 
5 RW Reading and writing 
16 SE Seeing 
7 H Hearing 
8 sss C Communication 
Abbreviations 
[Sr.No = sid No. Abbreviation Long Form 
1 LV Low Vision 
2 13 Deaf 
3 HH Hearing Handicapped 
(4 | OL One Leg 
5 OA One Arm 
16__| LC Leprosy Cured 


पृष्ठ ८ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/ प्र. क्र. २/ टेक्स-२ 


7 DW Dwarfism 

‘8 ssi ASD (M) Autism Spectrum Disorder (Mild) 
i9 __| SLD Special Learning Disability 

10 MI Mental Illness 

11 MD Multiple Disabilities 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


